समाजकार्य महाविद्यालयांशी संबंधित 
बाबींवर सविस्तर अहवाल सादर 
करणेसाठी समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक: HTED-29010(10)/47/2024/799688/MHT-(HE-4) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ सप्टेंबर , २०२४. 


संदर्भ : १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय 
क्र. सकाम- २०२३/प्र. क्र.९९/ सामासु, दिनांक २९.०२.२०२४ 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. ता80)-२९०१०(१०/ ४७/ 
२०२४/७९९६८८/॥॥--(-₹-४). दिनांक ०२.०९.२०२४. 
शासन पुरकपत्र: 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २९.०२.२०२४ 
रोजीच्या झासन निर्णयान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीतील 
महाविद्यालये (बी.एस.डब्ल्यु/एम.एस.डब्ल्यु. अभ्यासक्रम) हा विषय या विभागाकडे 
हस्तांतरीत करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने समाजकार्य महाविद्यालयांशी संबंधित 
मुद्यांबाबत शासन स्तरावर अहवाल सादर करण्याकरीता संदर्भ क्र. २ येथील ०२.०९.२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आलेली आहे. 
सदर समितीमध्ये नमूद सदस्यांव्यतिरिक्‍त श्री. अंबादास मोहिते, संस्थापक अध्यक्ष, 
AERTS SARI ऑफ सोशल वर्क एज्युकेशन यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९११११०३२८४४०८ 
असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
A H K DN: VERNMENT OF MAHA 
EN 
2 \d28cdbcbeSc9eed0: 
7 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः "ा९09-२९०१०(१०/४७/२०२४/७९९६८८/॥॥--(-₹-४) 


प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 


४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


. सहआयुक्‍्त/उपायुक्‍्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे, 


सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


७. श्री. अंबादस मोहिते, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएठान ऑफ सोडल वर्क 


एज्यूकेशन, 


. निवडनस्ती (मशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


